संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 
कार्यालयातील अस्थायी पदांना दिनांक १ 
सप्टेंबर, २०२३ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र. क्र. १४८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/आस्था/ 
२१/५४८६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या उपर्निरदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १ 
सप्टेंबर, २०२३ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीसाठी अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचाळनालय, मुंबई यांच्या उपर्निर्दिष्ट क्र. २ येथील पत्रान्वये पाठविण्यात आलेल्या 
प्रस्तावांच्या अनुषंगाने अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
खालील एकूण १६ अस्थायी पदे दिनांक १ सप्टेंबर, २०२३ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. मंजूर अस्थायी अतत सुधारीत वेतन 
= पदनाम पदाची संख्या तन स्तर सुधारीत वेतन 
al सहाय्यक लेखा परीक्षा अधिकारी शिक वव एस-१५ । ४१८००-१३२३०० 
२ | सहाय्यक लेखा अधिकारी शिक अगो एस -१५ । ४१८००-१३२३०० 
३ । सहाय्यक २ एस-८ २५५०० - ८११०० 
४ | लिपिक टंकलेखक | एस-६ १९९०० - ६३२०० 
५ | वाहन चालक a एस-६ १९९०० - ६३२०० 
६ । वीजतंत्री al एस-८ २५५०० - ८११०० 
७ | सहायक ध्वनी तंत्रज्ञ a a एस-६ १९९०० - ६३२०० 
८ | शिपाई ३ एस-१ १५००० - ४७६०० 
९ । रंगमंच सहायक शिका एस-१ १६६०० - ५२४०० 
| 90 | चौकीदार २ एस- १ | १५००० - ४७६०० 
| ११ | माळी शिश एस-१ १५००० - ४७६०० 
१२ | सफाईदार ie ae | WI - 9 १५००० - ४७६०० 
एकूण १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र. क्र. १४८/सां.का.४ 


०२. उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेली अस्थायी पदे खालील अटींच्या अधीन राहून 
दिनांक १ सप्टेंबर, २०२३ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
अटी :- 
१. ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदांचा 
विनियोग करण्यात यावा. 
२. पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्त नसावे. 
३. या पदावरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा आणि तो खालील नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

अ) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील कर्मचारी वृंदावरील खर्च (योजनेतर) - 
मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) (०२) 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, (२२०५ १३७४) ०१ वेतन 

ब) रंगभवन, रवींद्र नाटय मंदिर व ध्वनीमुद्रित फित संग्रहालयाच्या कर्मचारी वृंदावरील खर्च 
- मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती प्रचालन, (०१) (०१) 
शासकीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (२२०५ १७४१) ०१ वेतन 


०४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक 
३१ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०९२११४३८५४०५२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM. 
BA LA SA H E B AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=79fcecc76dd8693a7bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac71 


715 
et 


AC9264923EA4CDO90FFDO03E83, cn=BALASAHEB ISHWAR 


\d8e6ba4d62fbe, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
| S H WA R SAWA NT serialNumber=327FE83917B969 1 D96F2C6AEBO3B51A86A595CC 


SAWANT 
Date: 2023.09.21 14:42:43 +05'30' 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 

२. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. उप सचिव, वित्त विभाग (आपुक), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र. क्र. १४८/सां.का.४ 


४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०३२ 

५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


